SIH आश्रमशाळेसाठी शाळा व्यवस्थापन 
समितीच्या रचनेत व वित्तीय अधिकारात बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा-२०१५/प्र.क्र.१८२/का.१३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ४ मे, २०१८ 


वाचा:- 
आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्ण्य;-शाआझा-२०१५/ प्र.क्र.१८२/का.१३ दि.२९ जुले २०१५ 


प्रस्तावना :- 

वाचा येथे नमूद दि.२९ जुले २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये शाळा व्यवस्थापन समितीस शाळा 
व्यवस्थापन समितीस रु. १ लाख पर्यंतचा निधी आश्रमशाळा / वसतीगृह, कोठीगृह, स्वयंपाकगृह, भोजनकक्ष, 
सार्वजनिक हॉल, पाणीपुरवठास योजना, जलनि:सारण, विदयुत याच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी तसेच शाळा 
परिसर शुशोभित करणे व स्वच्छता ठेवणे यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.परंतु सदर १ लाख 
रुपये निधी नमुद प्रयोजनांसाठी अपुरा असल्याने त्यात वाढकरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती.तसेच आश्रमशाळा व्यवस्थापन समितीत आश्रमशाळेच्या/वसतीगृहांच्या अधीक्षक/गृहपालाचाही 
समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्या अनुषंगाने उपरोक्‍त वाचा येथे नमुद शासन 
निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानूसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 
शासन निर्णय:- 

वाचा येथे नमूद आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २९ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद २ मध्ये नमूद शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचेनेमध्ये अनुक्रमांक ८ चा समावेश करण्यात येत आहे 
व परिछेद ४ मधील अनुक्रमांक १ मधील शाळा व्यवस्थपान समितीच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्यात 
येत आहे. नमूद प्रमाणे सुधारित परिच्छेद १ व ४ खालीलप्रमाणे :- 
१. शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना :- 


८) आश्रमशाळा/वसतीगृहांचे अधीक्षक/गृहपाल हे या समितीचे सदस्य राहतील. 


४. शाळा व्यवस्थापन समितीचे वित्तीय अधिकार:- 
१) शाळा व्यवस्थापन समितीस रु. ५.०० लाख पर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

१) सदर निधीपैकी रू.४.०० लाख निधी आश्रमशाळा / वसतीगृह, कोठीगृह, स्वयंपाकगृह, 
भोजनकक्ष, सार्वजनिक हॉल, पाणीपुरवठास योजना, जलनि:सारण, विदयुत याच्या 
किरकोळ दुरुस्तीसाठी तसेच शाळा परिसर शुशोभित करणे व स्वच्छता ठेवणे यासाठी खर्च 
करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१८२/का.१३ 


२) शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यावरील तातडीचे उपचारासाठी वाहतूक व उपचार करणे. 
तसेच खाजगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय 
तपासणी करणे यासाठी रू.१.०० लाख निधी खर्च करता येईल. 

३) सदर दोन्ही निधी किंवा त्यापैकी एक पुर्ण खर्च झाल्यानंतर त्याची प्रतीपुर्ती प्रकल्प अधिका- 
याकडुन त्वरीत करण्यात येईल. 

४) वरील अव आ येथील निधीच्या खर्चाचे लेखे स्वतंत्र ठेवण्यात यावेत. 


२. Sat ara a नमूद शासन निर्णयातील इतर तरतूदी यापुढेही लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१३२०१४६५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 


ent Department, postalCode=400032, 


st=M ishtra, 
bd 2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcaleb8ab5 
a fa ya Nn h | n e 4859eae7920c9d0d 1f622, cn=Subrao Narayan Shinde 


Date: 2018.05.04 13:22:54 +05'30' 


(सु.ना.शिंदे) 
उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

४. सचिव (आदिवासी विकास विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / अमरावती / नागपूर 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिकआदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
१०.सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी. 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती (का.१३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


